महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - ११ १९/प्र.क्र. ४८/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.१७.०९.२०१९ चे sear 


आदेश 


श्रीमती माधुरी ता.कुंभार, कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन 
आदेशान्वये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मंडळ, सातारा या कार्यालयातील उपकार्यकारी अधिकारी या पदावर एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्रीमती कुंभार यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी दिनांक २९.०९.२०२० रोजी संपुष्टात आळा आहे. या आदेशान्वये श्रीमती कुंभार, कक्ष अधिकारी 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस दिनांक २९.०९.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०२१७१३१०९२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Babasaheb Kisan 
Virole 


(बा.कि.विरोळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती माधुरी ता.कुंभार, उपकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ, सातारा. 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग/ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२ सह/उप सचिव (कामगार ७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३)  सह/उप सचिव (पापु-०१), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४) सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, 
मुंबई. 
५ निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


